सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) गट-ब 
राजपत्रित) या पदावर सार्वजनिक बांधकाम 
विभागांतर्गत सरळसेवेने नियुक्तीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक मलोआ-२०१९/प्र.क्र.१८९/सेवा-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक ११/९/२०१९ 


संदर्भ : १) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना क्रमांक :एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.१५६/ 

कार्या-१२, दि.२८ एप्रिल, २०१५ व दि.१६ जुले, २०१५ 

२) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना क्रमांक :एसआरव्ही-२०१७/प्र.क्र.११४/ 
कार्या-१२, दि.१५ जून, २०१७ 

३) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे क्र.३७४(२)/२०१७/१४-ब, दि.१८ मे, २०१९ चे पत्र. 

४) सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक :एसआरव्ही-२०१२/प्र.क्र.२४४/ 
कार्या-१२, दि.३१/७/२०१८ चे पत्र. 

५) शासन निर्णय क्रमांक मळोआ-२०१९/प्र.क्र.१८९/सेवा-३, दिनांक ११/९/२०१९. 


शासन शुध्दीपत्रक 

वरील झासन निर्णयामध्ये क्रमांक ५ Helles अ.क्र.५८ येथे “ कुमारी जथाडे जान्हवी 
अरुण” खुला (महिला) यांची नियुक्‍ती मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 
नागपूर अंतर्गत चंद्रपूर येथे करण्यात आली होती. यात सक्षम प्राधिकरणाने अंशत: बदल 
करण्यास मान्यता दिली असून, सक्षम प्राधिकरणाच्या मान्यतेने त्यांचा महसूली विभाग नागपूर 
ऐवजी पुणे असा बदलून आता त्यांची नियुक्‍ती मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग, नागपूर ऐवजी मुख्य अभियंता, पुणे यांच्या अंतर्गत पुणे जिल्हा पुणे मुख्यालयात 
करण्यात येत आहे. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी त्यांचे 
सविस्तर नियुक्तीचे आदेश पुणे मुख्यालयात रिक्‍त पदी निर्गमित करावेत. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा सांकेतांक २०१९०९१११४३०१२९४१८ असा 
आहे. हा आदेठा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
५:१८: 


2.5.4.20=2¢8893d1513ab2ea4a7f8c612a31ac748bd05ab00efd5e22f2d 
25¢9872¢36d29, 


INumber=423be4ff70a89bfc945ec5e48 1b972d568094459d7ff821 
rabhakar Joshi sissies 


जोजझी 19.99.11 15:07:15 +05'30' 


(चंद्रहोखर ज 
सचिव (रस्ते) 
महाराष्ट्र शासन 

प्रति 


१. महालेखापाल १/२, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः मलोआ-२०१९/प्र.क्र.१८९/सेवा-३ 


२. महालेखापाल १/२, लेखापरिक्षा, महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर 

३. मा.मंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा.राज्यमंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई 

५. अपर मुख्य सचिव (सा.बां.वि) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

६. सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

७. सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

ह 

९ 


. प्रधान सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने) 
१०.मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर/ अमरावती/ औरंगाबाद/ 
कोकण/नाशिक/मुंबई/पुणे 
११.मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय महामार्ग), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई 
१२.अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ (सवी 
१३.सह सचिव (संनि), सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्राळय,मुंबई 
१४.सह सचिव (सेवा), सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
१५. कार्यासन (आस्थापना-१/आस्थापना-३/सेवा-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
१६. कुमारी कुमारी जथाडे जान्हवी अरुण, रा.प्लॉट नं.५, अकेशिया गार्डन-२ जवळ, 
मगरपट्टा, 
पुणे-४११०१३.(सोबत जोडलेल्या उमेदवाराच्या निवासी पत्त्याच्या यादीनुसार 
(ई-मेलद्वारे/नोंदणी पोच देय डाकेने) यांनी त्यांच्या नावासमोर संबंधित मुख्य अभियंता 
यांचे कार्यालयात हजर होणेकरीता संपर्क साधावा. 
१७.निवड नस्ती (सेवा-३) 


पृष्ठ 2 पैकी 2 


